शिरगाव- येसदे खारभूमी योजना, तालुका 
मुरूड, जिल्हा रायगड या योजनेस प्रथम 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१७/(३३०/२०१७)/ खारभुमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ एप्रिळ, २०१८ 


पहावे 


मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,कोंकण प्रदेशञ,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- मुअ/जसंविकोप्र/ 
खारभूमी/शिरगाव-येसदे /रायगड/तां-२ दिनांक १३.१२.२०१७ 


प्रस्तावना:- 

शिरगाव-येसदे खारभूमी योजना, तालुका मुरूड, जिल्हा रायगड, या योजनेस शासन निर्णय 
क्रमांक- खाभूयो- २०१४/(२४६/२०१४)/ खारभूमी, दिनांक ३०/०९/२०१५ अन्वये एकूण रुपये २७६.४२ 
लक्षच्या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. हा प्रशासकीय मान्यतेचा 
प्रस्ताव तयार करतांना सन २०११-१२ च्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. मध्यंतरीच्या 
काळात योजनेच्या खर्चात दरसूचीतील फरकामुळे, स्वामित्व धन शुल्कामुळे, वहन अंतर वाढीमुळे, 
परिमाणातील वाढ इत्यादी कारणांमुळे वाढ होत असल्यामुळे योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणे आवश्‍यक झाले आहे. केंद्रीय वन मंत्रालयाने किनारी नियमन अधिनियम १९९१ (०१2) 
अन्वये या योजनेस सूट दिली आहे. या योजनेची एकूण लांबी २७७७ मी. आहे. सदर योजना शिरगाव 
येसदे गावाळगत कुंडलिका नदीच्या उजव्या तिरावर आहे. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्याकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या शिरगाव- येसदे खारभूमी 
योजनेस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार 
सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

शिरगाव-येसदे खारभूमी योजना, तालुका मुरूड, जिल्हा रायगड, या योजनेस सन 
२०११-१२ या वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित अंदाजित रूपये ४००.६३ लक्ष (रुपये चारशे पूर्णांक त्रेसष्ट 
शतांश लक्ष फक्त) एवढया रकमेस याव्दारे प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. कामाकरिता रुपये ३६४.२१ लक्ष ( रुपये तीनशे चौसष्ट पूर्णांक एकवीस शतांश लक्ष फक्त) व 
अनुषंगिक कामाकरिता रुपये ३६.४२ लक्ष (रुपये छत्तीस पूर्णांक बेचाळीस sadist लक्ष फक्त) 
उपशीर्षवार तरतूदींचा गोषवारा सोबतच्या परिशिष्टामध्ये देण्यात येत आहे. सदरील सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१७/(३३०/२०१७)/ खारभुमी 


१. सदर योजनेचे काम प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमतीत विहित कालावधीत (नोव्हेंबर- 
२०१८) पूर्ण करण्यात यावे. 


२. योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष “४४०२ मृद व 
जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च (१०२) मृद संधारण (०१) खार जमीन योजना (०१) बांधकामे 
(योजनांतर्गत) (४४०२०३८४)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


३. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१८/२०१८, दिनांक 
१४.०३.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- ५८/व्यय १२, दिनांक १६.०३.२०१८ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. जलसंपदा विभाग शासन निर्णय दिनांक २२.६.२०१५ मधील अनुक्रमांक २ व ३ नुसार खारभूमी 
योजनेचे बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी लाभधारकांनी सहकारी संस्था स्थापन करावी व खारभूमी योजना 
पूर्ण करण्यासाठी पुन:प्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून प्रकल्पातील सहभाग म्हणून रुपये ५००/- 
प्रती हेक्टर खर्च (किमान रुपये २००/- रोख व रुपये ३००/- मजूरीच्या स्वरुपात किंवा रोखीने) घेण्यात 
यावे. योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना देखभाल व दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे हस्तांतरीत करणे 
आवर्यक राहील. 


५. सदर कामासाठी विहित मार्गाने तरतूद अर्थसंकल्पित केल्याशिवाय त्यावर खर्च केला जाणार 
नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता १७३ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात 
आली आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०६१२३५३५४५२७ आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल - आदेशानुसार — 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar 

S h a fa d S h a al ka [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resi ent, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=531ee7ca7a2d3a1d0ad6391d978b4614a6f407abd 

D a b h a d ka [| c7276384df12925c283058f, cn=Sharad Shankar Dabhadkar 
Date: 2018.04.06 12:38:17 +05'30' 


QT. 31. दाभाडकर) 
अवर सचिव 


सहपत्र:- परिशिष्ट अ 


प्रतिलिपी :- 
१. मा.मंत्री (खारभूमी) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१७/(३३०/२०१७)/ खारभुमी 


महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
४. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 
५. मुख्य अभियंता, (दवप्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, 

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
७. आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, 

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. उपसचिव (लघु पाटबंधारे) यांचे स्वीय सहाय्यक,जळलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे 
qo, अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. अवर सचिव,अर्थ शाखा 9/2 (२ प्रती, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. अवर सचिव, वित्त विभाग/अर्थ-२,मंत्राळय, मुंबई 
१३. खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१७/(३३०/२०१७)/ खारभुमी 


शासन निर्णय क्रमांक खाभूयो २०१७/(३३०/२०१७)/खारभूमी, दिनांक ०५/०३/२०१८ 


सोबतचे परिशिष्ट-अ 


शिरगाव- येसदे खारभूमी योजना, तालुका मुरूड, जिल्हा रायगड उपशीर्षनिहाय तरतुदी. 


(रूपये लक्ष) 
अ.क्र. उपशिर्ष मूळ प्र.मा. प्रथम सु.प्र.मा. 
| १| ओअ-प्राथमिक ०.५५ fH ,00 
२ | बी-भूसंपादन | 8.00 | 00 | wo 00 
3 ।सी-माती काम १२३.६८ २०७.६७ 
४ | एफ(आर.एच.टी. वर्क्स ) १२३.२४ १४९.४८ 
५ ।के( इमारती) | fo | p80 
& ओ-(संकीरण) ०.०५ 0.00 
७ ।पी-(देखभाल) ०.०५ 10.0० .00 
८ | आर (दळणवळण) ३.५६ (७.०७ 
९ ।एम-(वृक्षारोपण) ०.०५ 169 ०० 
एकूण कामे २५१.२९ ३६४.२१ 
अनुषंगिक खर्च २५.१२ ३६.४२ 
एकूण एकंदर २७६.४२ ४००.६३ 
ठळक वैशिष्टये 
पुन:प्रापित होणारे क्षेत्र १६७ हेक्‍टर 
प्रती हेक्टरी किंमत (रुपये) रुपये २,३९,८९८/- 
लाभव्यय गुणोत्तर १.४६ 
Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadlar 
Sharad Shankar fsures Depron postcode 0052, 
Dabhadkar Tabcaes64h 29252305 ची 95 
(ठा. शां. दाभाडकर) 
अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


